महाराष्ट्र शासन 


क्रमांक - वैमाशा-२०१९/प्र.क्र. ६४/ ग्रासं-३ 
अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय-विस्तार, मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक - ११ सप्टेंबर, २०१९ 


विषय :- वैधमापन शास्त्र यंत्रणेतील निवडश्रेणी निरीक्षक, राजपत्रित गट-ब 
यांचे ५०-५५ वर्षाचे पुनर्विलोकन करण्याबाबत. 
संदर्भ :-१) सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय -एलपीएल-२०१७/ 
प्र.क्र. २१/का. पंधरा दिनांक १०.६.२०१९ 
2) अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग आदेशा क्रमांक- वैमाशा- 
२०१९/ प्र.क्र.६४ / ग्रासं-३, दिनांक १५ मे, २०१९ 


ज्ञापन :- 
वैधमापन शास्त्र यंत्रणेतील निरीक्षक (गट-ब) राजपत्रित अधिका-यांच्या वयाच्या 

५०/५५ वर्षापलिकडे किंवा अर्हताकारी सेवेची ३० वर्षाची सेवा झाल्यावर सेवेत पुढे चालू 

राहण्याची पात्रता-अपात्रता अजमाविण्याच्या दृष्टीने पुनर्विलोकन करण्याबाबत सामान्य 

प्रशासन विभागाच्या संदर्भाधिन क्रमांक १ येथील शासन निर्णयान्वये कार्यपध्दती निश्चित करुन 

दिलेली आहे. 

२. सदर्भाधिन क्र. २ येथील आदेशान्वये अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या 

अधिनस्त नियंत्रक, वैधमापन शास्त्र यंत्रणेतील गट-अ व गट-ब संवर्गातील अधिका-यांचे 

पुनर्विलोकन करण्याकरीता विभागीय पुनर्विलोकन समिती स्थापन करण्यात आली आहे. 

३. विभागीय पुनर्विलोकन समितीच्या दिनांक १७ जून, २०१९ रोजी झालेल्या बैठकीतील 

शिफारशीस अनुसरुन निरीक्षक निवडश्रेणी या संवर्गातील खालील अधिका-यांची सेवा त्यांच्या 

वयाच्या ५०/५५ व्या वर्षापलिकडे किंवा अर्हताकारी सेवेची ३० वर्षे पूर्ण झाल्यावर पुढे चालू 

ठेवण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

अ.क्र अधिका-याचे नाव व पदनाम 

श्री. र. भ. जाधव, निरीक्षक, वैधमापन शास्त्र 

श्री. अ. श्री. येवलेकर, निरीक्षक, वैधमापन शास्त्र 

श्री. प्र. पा. विभांडीक, निरीक्षक, वैधमापन शास्त्र 

श्री. सु. अ. चांदूरकर, निरीक्षक, वेधमापन ae 

4 श्री.श. नि. मोरे, निरीक्षक, वैधमापन शास्त्र 

६ श्री. दि. ल. पोरडवार, निरीक्षक, वैधमापन शास्त्र 

श्री. र. शि. परदेशी, निरीक्षक, वैधमापन शास्त्र 


OC] AV} AD] -O 


शासन ज्ञापन क्रमांकः वैमाशा]-२०१९/प्र.क्र. ६४/ ग्रासं-३ 


श्री. नि. पु. जोशी, निरीक्षक, वेधमापन झासूत्र 
श्री. र. शि. भोई, निरीक्षक, वैधमापन शास्त्र 

| do | श्री. प्र.रा. परदेशी, निरीक्षक, वैधमापन शास्र 
99 श्री. रा. ल. रुपनर, निरीक्षक, वैधमापन शास्र 
१२. श्री. सं. अ. जोशी, निरीक्षक, वैधमापन शास्त्र 
१३ | att. स. मु. बिल्पे, निरीक्षक, वैधमापन शास्त्र 


४. निरीक्षक निवडश्रेणी या संवर्गातील खालील अधिका-यांविरुध्द लाचलुचपत प्रतिबंध 
कायद्यान्वये दाखल असलेले खटले न्यायप्रविष्ट असून या अधिका-यांची सेवा त्यांच्याविरुध्द दाखल 
खटल्यातील न्यायालयीन निर्णयाच्या अधिन राहून त्यांच्या वयाच्या ५०/५५ व्या वर्षापलिकडे किंवा 
अर्हताकारी सेवेची ३० वर्ष पूर्ण झाल्यावर पुढे चालू ठेवण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र अधिका-याचे नाव व पदनाम 
पं श्री. र. चि. बेकनाळकर, निरीक्षक, वैधमापन शास्र 
२ | aft. श्री. 21. गायकवाड, निरीक्षक, वैधमापन शास्त्र 
3 श्री. प्र. दि. शोळके, निरीक्षक, वैधमापन झासृत्र 


५. उपरोक्त अधिका-ऱर्‍यांची सेवा ५०/५५ व्या वर्षापलिकडे किंवा अर्हताकारी सेवेची ३० वर्ष पूर्ण 
झाल्यावर पुढे चाळू ठेवण्यास मान्यता मिळाल्याबाबतची नोंद त्यांच्या सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


Ge सदर ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०१९०९१११२४३३००७०६ असा आहे. हे शासन आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


DN: c=IN, st=Mahara: लि 

H F H RA 2.5.4.20=b83dd3164bf1a6f2c48a39007e78789c79c52e07ad20 
0c3250d381947c40582e, postalCode=400032, 
street=MANTRALAYA,MUMBAI, 
erialNumber=b9e0c91 2bdfbc8224f1554ba0bc93342824e4faa 


st 
118ed64c79ac40826e1611b3, ou=FOOD CIVIL SUPPLY AND 
CONSUMER PROTECTION DEPT, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, cn=SHESHRAO BHASKAR KUTE. 
Date: 2019.09.11 12:55:15 +05'30' 


(हो. भा. कुटे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१) प्रधान सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
२) सह सचिव (ग्रासं-३ )अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, 
३) नियंत्रक, वैधमापन शास्त्र, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
) 
) 


४) सर्व संबंधित अधिकारी (नियंत्रक, वैधमापन शास्त्र यांचे मार्फत) 
५) निवडनस्ती, 


पृष्ठ २ पैकी २ 


